महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य, सेवा, गट-अ मधील 


विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” या 


पदावर 


नामनिर्देशानाने नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नामानि-१२१६/प्र.क्र. २९/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 


तारीख: २० 


मे, २०२० 


वाचा : १ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ८३७ (४) (६०/२८०८/पंधरा-अ, दि. मे, २०१९ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मेॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी संदर्भाधीन पत्रान्वये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून डॉ. जयश्री गोविंद वैद्य यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल 
केलेल्या मूळ अर्ज क्र. २६४/२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आदेशाच्या अधीन राहून गुणवत्तेच्या आधारे पात्र 
उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” या पदावर 
खालील उमेदवारांची नामनिर्देशनाने तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांचे नावासमोरील स्तंभ 
क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव मूळ प्रवर्ग | नियुक्तीचा | बालरोगतज्ञ पदावरील नियुक्तीचे 
प्रवर्ग ठिकाण 
किं र 2. ३. ४. ण. 
a डॉ. सुर्यकांत धोंडीराम अजा खुला ।बालरोगतज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
सोनखेडकर जालना 
2. डा. राजेश भिकाजीपंत खरात अजा अजा बालरोगतज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
उस्मानाबाद 
२. सदर नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे.:- 


१) महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” या पदाचा 
कार्यभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्ष इतका कालावधी हा परिविक्षा कालावधी राहील. 
परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांनी अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची 
अथवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात आणली जावू शकेल किंवा त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी आवश्‍यक त्या कालावधीसाठी वाढविला जाईल. Bal वाढलेल्या काळामध्ये त्याचे काम 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१६/प्र.क्र.२९/सेवा-२ 


समाधानकारक झाले नाही तर, त्याची सेवा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय संपुष्टात आणली जाईल. तसेच 
परिविक्षा कालावधीमधील प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक वेतनवाढ 
अनुज्ञेय राहील. तसेच पुढील वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्यानंतर अनुज्ञेय 
होईल. 

२) सदर उमेदवारांस त्यांच्या नावाची नोंदणी महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक अधिनियम, १९६१ 
अथवा महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ खाली या नियुक्‍्तीपूर्वी केळी असली पाहिजे किंवा 
भारतीय वैद्यकीय नोंदवही मध्ये नियुक्‍्तीपूर्वी नोंद झाली असली पाहीजे. 

3) सदर उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल किंवा शासकीय नोकरी अन्य 
कोणत्याही मार्गाने सोडायची असेल तर, त्यांनी शासनाला कमीत कमी एक महिन्याची पूर्वसूचना दिली 
पाहीजे. अथवा एक महिन्याची आगाऊ वेतनपूर्ती केल्या शिवाय सेवा सोडता येणार नाही. 

8) त्यांना त्यांचे सेवाकाळलावधीत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटीवर चार वर्षाच्या 
कालावधीकरिता (प्रशिक्षण कालावधी धरुन) जरुर पडल्यास भारत संरक्षण किवा संरक्षण सेवेशी सबंधीत 
अज्ञा पदावर काम करावे लागेल. हे दायित्व सेवेच्या पहिल्या दहा वर्षापर्यंत मर्यादित राहील व ४५ वर्षे 
वयानंतर सर्वसाधारणपणे लागू होणार नाही. 

4) त्यांना शासन विहित करील त्याप्रमाणे प्रशिक्षण पार पाडावे लागेल. 

&) त्यांनी हिंदी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबधीच्या नियमावळीनुसार जर ते या परीक्षा अगोदरच 
उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा त्यांना उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्यांनी एतदर्थ मंडळाची 
मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. ७.८.२००० 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरिता सगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आव्यक अर्हता म्हणून 
निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रश्‍क्षिण-२०००/प्र.क्र. 
६१/२००१/३९, दि. १९.३.२००३ अन्वये आव्यक प्रमाणपत्र संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांचेकडे नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत उपलब्ध करुन देणे 
आव्यक राहील. 

८) सदर उमेदवाराचे वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) असे राहील व 
त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते देय राहतील. 

९) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
केले जाईल. 

१० सदर पदाच्या निवडीकरिता सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची (जाती विषयक प्रमाणपत्रासह) 
सत्यासत्यता तपासण्यात येत आहे. यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध किवा खोटे, बनावट आढल्यास 
उमेदवाराचे नियुक्तीचे आदेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी सदरहू उमेदवारांस रुजू करुन घेतेवेळी त्यांची सर्व प्रमाणपत्रे तपासून 
घ्यावीत. 

११ सदर उमेदवारांस वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र. ३२/सेवा-४, दि. 
१८.८.२००९ मधील तरतूदीनुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 


पुष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१६/प्र.क्र.२९/सेवा-२ 


आस्थापनेच्या पदावरील कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच किंवा अन्य विभागातील 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज 
केला असेल आणि त्याला दिनाक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आले असेल तर अशा प्रकरणी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२ 
जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास सबंधीत शासकीय 
कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व संर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
लागू ठरतील. दि. १८.८.२००९ च्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे (|) ते (iy येथील सर्व अटींची 
ज्याप्रकरणी पूर्तता होत नसेल, अज्ञा शासकीय कर्मचाऱ्यास “नवीन परिभाषित seer निवृत्ती योजना” 
लागू ठरतील. 

१२) सदर उमेदवार हे यापूर्वी शासकीय सेवेत कार्यरत असल्यास त्यांच्याविरुध्द काही विभागीय 
चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित असल्यास त्यांची नियुक्‍ती सदर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहील. 
१४) सदर उमेदवारांने नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्‍ती 
स्विकारणे आवश्‍यक राहील. सदर विहित कालावधीत उमेदवार पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाला नाही 
तर एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍ती आदेश आपोआपच रद्दबातल होतील. तो नोकरीची संधी गमावेल व 
त्याचा नियुकक्‍तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 
कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

१५) सदर नियुक्‍ती डॉ. जयश्री गोविंद वैद्य यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर 
येथे दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र. २६४/२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या/आदेशाच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५२०१६४८३१३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vi S h Nn U d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
व postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 189556 
Pp ५1 al d | | kra O b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae97 
26be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 
G h od ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2020.05.20 17:49:55 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राने) 
२) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पुष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१६/प्र.क्र.२९/सेवा-२ 


3 


८ 0०८ 


| 


Nn S&S mM 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
सहसंचळाक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जालना 

जिल्हा हाल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, परभणी 


१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर 


१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जाळलना/उस्मानाबाद/परभणी 


१३ 


खाजगी सचिव,मा.मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई 


१४) सर्व सहसचिव/उपसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१५) सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


१७) 


१८) 


१६) डॉ. सूर्यकांत धोंडीराम सोनखेडकर, जी-२६, जालन नगर, तिरुपती सुप्रिम grate, रेल्वे स्टेशन 


जवळ, ता. जि. औरंगाबाद-४३१००५ 

डॉ. राजेश भिकाजीपंत खरात, साई निवास, ११३/६, लाभ पार्क, गुरुशहानीनगर, एन-४, सिडको, 
औरंगाबाद-४३१००३ 

निवड नस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ ४ पैकी ४ 


